सन २०२२-२३ मध्ये “गुणवंत मुलामुलींना 
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर 


करणे” या योजनेकरीता निधी वितरीत 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.१८७/२२/तांशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:११ जानेवारी, २०२३. 


वाचा: - 
१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२. 
2) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/तांशि-४, 
दि.०४ ऑक्टोबर, २०१८. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र.१७/तंशिसं/परदेशी शिष्यवृत्ती/२०२२/२१५, 
दि.३० नोव्हेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय:- “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणे” या 
योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीची 
रक्‍कम अदा करण्यासाठी वित्त विभागाच्या निदेशानुसार चाळू वर्षी उद्दिष्टनिहाय अर्थसंकल्पित 
झालेल्या एकूण रु.१५४०.०० इतक्या निधीतून रु.६,८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी ऐंशी लक्ष 
wed) इतका निधी संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांना आहरित व वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. तसेच आहरित व वितरीत करावयाच्या उद्दिष्टनिहाय निधीचा तपशिळ खालीलप्रमाणे आहे:- 


(रुपये लाखात) 
उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित बीम्सवर वितरीत केलेला वितरीत 
निधी उपलब्ध निधी निधी करावयाचा निधी 
१३, कार्यालयीन खर्च २०.०० ९.८० ९.८० | 8.00 00 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी २०.०० १२.०० ७.०० ५.०० 
३४,शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने | १५००.०० १२००.०० ५२५.०० ६७५.०० 
एकूण १५४०.०० १२२१.८० ५४१.८० ६८०.०० 


३. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३-तंत्रशिक्षण, 


तंत्रशिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या (००), (००)(१०) गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 
मंजूर करणे (कार्यक्रम) (२२०३ ३५५१) या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व चाळू आर्थिक वर्षात 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.१८७/२२/तांशि-३ 


४. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६९/१४७१, दि.१६ डिसेंबर, 
२०२२ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२८४/२०२२/व्यय-५, दि.२९ डिसेंबर, २०२२ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक २०२३०११११४४०४७०२०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANALI MILIND 
SAMANT 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

३) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


६) नियोजन विभाग/वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई. 
७) कक्ष अधिकारी/तांशि-४, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी/साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


